मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोंकण प्रदेश, 
मुंबई यांच्या अधिपत्याखालील अधीक्षक अभियंता, 
ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे यांच्या अंतर्गत रायगड 
पाटबंधारे विभाग, कोलाड अधिनस्त भिरा 
जलविद्यु उपविभाग, रवाळजे (विद्युती या 
उपविभागातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत 
अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 
दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.१९/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८/०९/२०२२ 


संदर्भ: १) शासन निर्णय HATH MSs २०२२/प्र.क्र.१९/ज.वि., दिनांक ०५.०४.२०२२ 
२) मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण west, मुंबई यांचे पत्र 
क्र.मुअ/जसंविकोप्र/ आ-५(१/३३५५, दिनांक २४.०८.२०२२ 


शासन निर्णय : 


मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील अधीक्षक 
अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे अंतर्गत, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड अधिनस्त भिरा 
जलविद्युत उपविभाग, रवाळजे (विद्युत या उपविभागात कार्यरत असलेल्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ३६ पदांना व रुपांतरित अस्थायी आस्थापनेवरील ०४ पदांना दि.०१.०९.२०२२ ते 
२८.०२.२०२३ पर्यंत किंवा त्या पदांवर संबंधित कर्मचारी कार्यरत असे पर्यंत यापैकी जे अगोदर 
घडेल त्या दिनांकापर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (Valles सोबतच्या प्रपत्रामध्ये दिलेला आहे.) 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च “मागणी क्र.आय-३, २८०१, वीज-०१, जलविद्युत 
निर्मिती, ००१, संचालन व प्रशासन, (०४) ART अवजल जलविद्युत प्रकल्प, (०४) (०१) अधीक्षक 
अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (अनिवार्य) (२८०१ २४०१)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 
टाकावा व त्याखाली मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१८.०८.२०२२ प्रशासकीय विभागास प्रदान केळेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त सल्लागार 
व सह सचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१९/जवि 


ce सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०९०८१५५५५१२७२७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NAMITA GAURAV BASER 


NAMITA ON: GN NAMITA GAUFAY BASER, C= IS 
GAURAV BASER Scorn 
(न.गौ.बसेर) 
सोबत : विवरण पत्र शासनाच्या उप सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 

१. महालेखापाल (लेखा व परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

३. मुख्य अभियंता, जलसंपदा विभाग, कोकण प्रदेश, मुंबई. 

४. अधिक्षक अभियंता, ठाणे पाटबंधारे मंडळ, ठाणे (५ प्रती) 

५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
६. कार्यकारी अभियंता, रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड 

७. जलविद्युत कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१९/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक: सीओई-२०२२/प्र.क्र.१९/ज.वि., दि. ०८.०९.२०२२ चे 


विवरणपत्र-१ 


रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ता.रोहा,जि.रायगड अंतर्गत भिरा जलविद्युत उपविभाग, 
रवाळजे 
या उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील मुदतवाढीसाठी मंजूर पदांचा तपशील. 


(दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत पदांना मुदतवाढ) 


अ.क्र पदाचे व संवर्गाचे नांव संख्या | 
ण . {so विभागीय अभियंता /उपविभागीय शशि 
अधिकारी 
२. | कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/ स.अ. ६ 
श्रेणी-२ 
३. ।वैद्यकीय अधिकारी (वर्ग-३) 1 १ 
४. | स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
५. ।वरिष्ठलिपिक Sa 
६. | कनिष्ठ लिपिक २ 
सहाय्यक आरेखक 1 १ 
अनुरेखक 1१ 
. ।टंकलेखक Po 
| 90. | ०. मेस्त्री 1 १ 
चिकी १. ।वाहनचालक 1 a 
१२. ।मुकादम 1१ ० 
१३. ।शिपाई ३ 
१४. ।चौकीदार a: 
१५. | Stra Q 
एकूण ३६ 
BASER 23 विकि 
(न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१९/जवि 


शासन निर्णय क्रमांक: सीओई-२०२२/प्र.क्र.१९/ज.वि.,दि. ०८.०९.२०२२ चे 


विवरणपत्र-२ 
रायगड पाटबंधारे विभाग, कोलाड ता.रोहा,जि.रायगड अंतर्गत भिरा जलविद्युत उपविभाग, रवाळजे 
रूपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा तपशिल 


अ.क्र. | कर्मचाऱ्याचे नांव व पदनाम 4 सेवानिवृत्तीचा दिनांक 
i . | सुनिता सुनिल सरफळे अभिलेखापाल दि.३१/०५/२०२३ 
२. ।बाळाराम आत्माराम तांबे द्वारचालक दि.३१/१२/२०२३ 
३. सुरेश गणू जाधव चौकीदार दि.३१/०५/२०२३ 
४. | Aart दाजी जाधव मजूर दि.३१/०५/२०२३ 
एकूण पदे 7 
NAMITA 2000000 हद 
GAURAV BASER ०) 
न.गौ.बसेर) 
शासनाच्या उप सचिव 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


